शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था 
(स्वायत्त), अमरावती येथे २०० प्रवेश 
क्षमतेचे मुलांचे वसतिगृह इमारत 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.५६/मशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:-१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.अर्थस २०२३/(५३/२३)/मो.बा. 
/लेखा-२/८३९८, दिनांक २५/०७/२०२३. 
१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई पत्र क्र.बेठक २०२२/प्र.क्र.५२/इमा-१, दिनांक 
२४/११/२०२३ सोबतचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना-: 


राज्याचा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतांना दि. ०९ मार्च, २०२३ 
रोजी मा.उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महोदयांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा क्रमांक १२४ 
“नामांकित संस्थासाठी विशेष अनुदान” यामध्ये “राज्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांना विशेष अनुदान 
देण्यासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील” अशी 
घोषणा करण्यात आली आहे. सदर घोषणेत शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती या संस्थेचा 
समावेश आहे. यास अनुसरुन संदर्भिय क्र.१) येथील संचालक, उच्च शिक्षण यांनी शासकोय विदर्भ ज्ञान 
विज्ञान संस्था, अमरावती या संस्थेस प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून मुलां-मुलींसाठी प्रत्येकी २०० प्रवेश 
क्षमतेचे नवीन वसतिगृह इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव सादर केला आहे.सदर प्रस्तावास 
दिनांक ७/११/२०२३ रोजी आयोजित उच्चाधिकार सचिव समितीने सदर प्रस्तावास सहमती दर्शविली 
आहे. उच्चाधिकार सचिव समितीच्या प्राप्त सहमतीस अनुसरुन शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान 
संस्था(स्वायत्त), अमरावती येथे २०० मुलांचे वसतिगृह इमारत बांधकामास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 


शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था (स्वायत्त) येथे २०० प्रवेश क्षमतेचे मुलांचे नविन वसतिगृह 
इमारत बांधकामाकरीता खालील विवरणपत्रात (RECAPITULATION SHEET) 
दर्शविल्याप्रमाणे रु.१५,९८,४८,०००/- (रुपये पंधरा कोटी अठ्ठ्याण्णव लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार फक्त) 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकोय मान्यता देण्यात येत आहे. 


Name of the Department : HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Name of Work : Construction of Hostel Building for 200 Boys at Government Vidarbha Institute of 


Science and Humanities (VMV), Amravati. 


RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs. Per Component Total 
(Sqmt./Meter/L.S. Wise 
etc.) 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
a) Building Proper (Built up Area-Sqm) 
1 | Ground Floor Area 1063.81 | Sq.M 30000 31914300 
First Floor Area 1063.81 | Sq.M 30000 31914300 
Second Floor 917.56 | Sq.M 30000 27526800 
Total Area 3045.18 | Sq. M Sub Total (1) | 91355400 
2 | Electrification Internal 5% of (a) 4567770 
External 6% of (a) 5481324 
Fire Fighting Arrangemant 1200000 
Sub Total (2) | 11249094 
3 | Water Supply & Sanitary Works 5% of (a) | Sub Total (3) 4567770 
4 | Furniture 1,218.07 | Sq. M 5000 | Sub Total (4) 6090350 
Sub Total (A) 113262614 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
Campond wall & Gate (Rmt) 400.00 | Rmt 8000 3200000 
Internal Roads/Approach Road (Rmt) Lumpsum 2500000 
Land Scaping Lumpsum 500000 
Sub Total (B) 6200000 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
Bio Digester 500000 
Water Main Storage and pump house, borewell etc. 1000000 
Lifts 2000000 
DG Set 1000000 
Solar Water Heater 1000000 
CCTV 1000000 
Sub Total (C) 6500000 
Project Cost (P)= A+B+C | 125962614 
(D) | PROVISIONS 
i) Contingencies 4% on (Sub Total Al) 3654216 
ili) GST 18% on (P) 22673271 
iv) Price Escalation Probable 5% on (P) 6298131 
v) Labour Insurance 1% on (P) 1259626 
Sub Total (D) | 33885243 
Total Cost of Project (TPC) =( A+B+C+D ) | 159847857 
Say Rs.Lakhs 1598.48 
PLINTH AREA RATES FOR 
1 Building Proper Cost Rs.30,000 /Sqm 
2 Electrical Work Rs.3,694 /Sqm 
3 Water Supply Rs.1,500 /Sqm 
4 Furniture Rs.5,000 /Sqm 
Total (1) + (2) -- (3) + (4) Rs.40,194 | /Sqm 
२. अटी :- 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करण्यात यावी. 


8. 


२) सदर काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक, 
क्र.२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा ब 
कामगार विभागाकडील दिनांक २४/०८/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या 
सूचना विचारात घेण्यात याव्यात. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळो पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय,क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क्र.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

७) स्थापत्य कामाच्या पूर्ततेच्या कालावधीतच ढोबळ स्वरुपात गृहीत धरण्यात आलेल्या अनुषंगिक 
तरतूदींबाबत योग्य नियोजन करुन सविस्तर अंदाजपत्रकानुसारच पुढील कार्यवाही करुन काम 
हाती घ्यावे. 

८) काम सुरु करण्यापूर्वी सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिक्षक 
अभियंता व मुख्य अभियंता तसेच उपभोक्ता खात्याचे सक्षम अधिकारी यांच्याकडून साक्षांकित 
करण्यात यावे. 

९) इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

१०)सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकोय मान्यतेची आवश्यता लागणार नाही, यादृष्टीने विशेष 
दक्षता घेण्यात यावी. 

११) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ०७/०७/२०१७ नुसार प्रस्तुत कामाशी संबंधीत मुद्यांची कार्यवाही करावी. 

१२)प्रस्तुत कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय बांधकाम हाती घेण्यात येऊ नये. 


या कामासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८,४२०२ शिक्षण, HIS, कला व संस्कृती यांवरील 


भांडवली खर्च, ०१ सर्वसाधारण शिक्षण, २०३ विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, (००)(०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम) (४२०२ ००७९), ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 


डड. 


हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्रमांक : १०३/इमा-३, 


दिनांक ११/०८/२०२३ आणि मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार सचिव समितीच्या 
दिनांक ०७/११/२०२३ रोजी आयोजित बेठकोत प्राप्त सहमतीस अनुसरुन व वित्त विभाग क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दिनांक २०/०९/२०१९ चे वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 


१९७८ भाग पहिला उपविभाग-पाच महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अ.क्र.१, परिच्छेद 
क्रमांक १३४(१) अनुसार प्रशासकोय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥५/५/.119181950119.४०५.॥1 या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्र २०२४०३१६१४३७५७४६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने | 
ASHOK S MANDE 


(अशोक ATS) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


र्न 
० 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री ( उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. संचालक,उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -1/2, मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-1/2,मुंबई/नागपूर 

विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, अमरावती विभाग, अमरावती 
१०. संचालक, शासकोय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था (स्वायत्त), अमरावती 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
१२. वित्त विभाग, व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन-इमा-३, मंत्रालय,मुंबई-२२. 
१५.अवर सचिव (साशि-१/मशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६.निवड नस्ती (मशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


PW © टी “ह K WwW A 


